मुस्लिम अल्पसंख्यांक बहुउद्देशिय संस्था, अचलपूर, 
जि.अमरावती संचलित शहिद टिपू सुलतान उर्दू 
ज्युनिअर कॉलेज, नांदगांव खंडेश्वर, जि.अमरावती या 
उच्च माध्यमिक शाळेचे बेगमपुरा अचलपूर, 
जि.अमरावती येथे स्थलांतराबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः ARMA ३३१९/प्र.क्र.४६६/एसएम-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ सप्टेंबर, २०२० 


वाचा : 
झालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : माशास्थ २०१२/(५९/१२) माशि-२, 
दिनांक ३१ जुले, २०१३. 


संदर्भ : 
विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांचे क्र.एचएससी/५२४/२०१९, 
दिनांक २९ जानेवारी, २०१९ चे पत्र 


प्रस्तावना :- 

मुस्लिम अल्पसंख्यांक बहुउद्देशिय संस्था, अचलपूर, जि.अमरावती (अल्पसंख्यांक संस्था) 
संचलित शाहिद टिपू सुलतान उदू ज्युनिअर कॉलेज, नांदगांव खंडेश्वर, जि.अमरावती या उदू 
माध्यमाच्या विनाअनुदानित उच्च माध्यमिक शाळेचे, बेगमपुरा अचलपूर, जि.अमरावती येथे स्थलांतर 
करण्याचा संदर्भाधीन पत्रान्वये प्राप्त झालेला प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 

उपरोक्त शाळेची सध्याची इमारत जीर्ण झाली असल्याने WR इमारतीत स्थलांतर प्रस्तावित 
केले आहे. सदर शाळेचे वर नमूद ठिकाणी स्थलांतर करण्यास खालील अटी व शर्तीवर मान्यता देण्यात 
येत आहे. :- 


(१) स्थलांतरीत शाळेची किमान पटसंख्येची अट कोणत्याही कारणास्तव शिथिल केली जाणार नाही. 
तसेच सर्व विद्यार्थ्यांना स्थलांतराच्या ठिकाणी सामावून घेणे आवश्यक राहील. 

(२) शासनाकडून शाळा, शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचारी, वेतन/वेतनेतर अनुदान, विद्यार्थी इ.संदर्भात 
वेळोवेळी विहित करण्यात येणारे अधिनियम, नियम, आदेशा इ.चे पालन संस्थेने करणे आवऱयक राहील. 
(३) शाळेच्या बाबतीत मुळ शासन परवानगीच्या व मान्यतेच्या कोणत्याही अटी व शातींमध्ये बदल होणार 
नाहीत. 

(8) सदर शाळा मुळ ठिकाणी अनुदानाच्या ज्या तत्वावर कार्यरत होती, त्याच तत्वावर स्थलांतरीत 
ठिकाणी कार्यरत राहील. 

(५) सदरहू स्थलांतरासंदर्भात शासनाकडे अथवा शिक्षण विभागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडे कोणत्याही 
प्रकारच्या तक्रारी वा आक्षेप आल्यास किंवा स्थलांतरासंदर्भातील अटींचा भंग झाल्याचे निदर्शनास 
आल्यास स्थलांतर रद्द करण्याचे अधिकार झासनास राहतील. 


झासन निर्णय क्रमांकः माशास्थ ३३१९/प्र.क्र.४६६/एसएम-१ 
२. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती यांनी सदर शाळेच्या 
स्थलांतराबाबत पुढील कार्यवाही ४ आठवडयात करावी व केलेल्या कार्यवाहीबाबत शासनास अवगत 
करावे. 

सदर are निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२००९०४१२५२०३५३२१ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


tra, ou=School 
ostalCode=400032, 


igit 
क क DN: c: 
: 
Pravin Rajaram * 
2.5.4.20=a a3 30d9daeaSof1d3f45, 
fae9227a3feaa541af10d1, 
serialNumber=dc78036626ec580d66c0ac502d43af5f670b5 
u n h e ba13f51213ad071acd53714a284, cn=Pravin Rajaram 
Mundhe 


(प्रविण मुंढे ) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


3060228102148: 


प्रत, 


=O 


. शिक्षण संचालक (माध्यमिक व उच्च माध्यमिक), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

. विभागीय शिक्षण उपसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती 

. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक), जिल्हा परिषद, अमरावती 

. अध्यक्ष/ सचिव, मुस्लिम अल्पसंख्यांक बहुउद्देशिय संस्था, अचलपूर, जि.अमरावती 
५. निवडनस्ती ( एसएम-१). 


A) 


AN 


oc 


o~ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


